सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ८ ] 


बुधवार, दिनांक ४ मार्च २०१५ : फाल्गुन १३, शके १९३६ 


[किंमत ५.०० रु. ] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर 

नगरसचिव यांचे कार्यालय 


म 


र 


सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या ) नियम , २०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार मी , सुनिल चनवडे, प्र . नगरसचिव , लातूर शहर 
महानगरपालिका या प्रकटनाव्दारे असे जाहिर करतो की , लातूर शहर 
महानगरपालिकेच्या दिनांक २० - १२- २०१४ रोजीच्या विशेष सभेमध्ये ठराव 
क्रं . ४ अन्वये खालील सदस्याची नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवड 
केलेली आहे. 


जा . क्र ./ लाशमनपा/ न. स./ १७८३/ २०१४ .- मा . उपसचिव नगर विकास 
विभाग यांची अधिसुचना क्रमांक बीएनएम / ५००७/ २३२/प्र .क्र . ६१/०७ नवि 
३२दिनांक २८ - ०२- २०१२ अनुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका ( नामनिर्देशित 


अनुसूचि 


महानगरपालिकेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


पत्ता 


लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


दुप्ते प्रभुदास मारुतीराव 


गुड न्युज चर्च जवळ, मळवटी रोड , लातूर 


सुनिल चनवडे, 

प्र. नगरसचिव , 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर . 


औ. भाग १ अ ( असा ) - १ 


१ 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


